पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई येथील 
नुतनीकरणाच्या कामांतर्गत अतिरिक्त स्थापत्य कामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रश्ञासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पुलदे-२०२४ /प्र.क्र.०२/सां.का. २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२४ 
वाचा : 


१. शासन परिपत्रक नियोजन विभाग क्रमांक : ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८(भाग-१) / कार्या . १४६१, 
दि.११.०६.२०१८. 

२. शासन पत्र, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्रमांक :संकीर्ण-८२२२/प्र.क्र.४१३/सां.का.४, 
दि.१७.०२.२०२३. 

३. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक पुलदे-२०२३/प्र.क्र.०२/सां.का.२, 
दि.२४.०३.२०२३. 

४. शासन पत्र, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्रमांक :संकीर्ण-८२२३/प्र.क्र.४१३ (भाग- 
१)/सां.का.४, दि.२८.०३.२०२३. 

५. संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक पुलदे / ३२४१ , 
दि.१४.१२.२०२३. 

६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,मुंबई यांचे आदेश क्रमांक :जा.क्र. मुअ (मु / 
का-२/५८६८/ २०२३,दि.२७.१२.२०२३. 

७. शासन पत्र, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्रमांक :संकीर्ण-८२२३/प्र.क्र.४१३/सां.का.४, 
दि.२६.१२.२०२३. 


प्रस्तावना : 

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत मा.मंत्री(सां.का.) यांच्या अध्यक्षतेखालील कोअर समितीने संदर्भ 
क्रमांक २ नुसार पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमीची दुरुस्ती, नुतनीकरण तसेच त्याअंतर्गत असलेला 
रविंद्र नाट्य मंदिराची दुरुस्ती,नुतनीकरण करुन सुसज्ज अकादमी निर्माण करणे, या कामांसाठी रु.७०.०० 
कोटी निधी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव कार्यक्रमांतर्गत मंजुर केला होता. त्यानुसार या कामासाठी संदर्भ क्र.३ 
नुसार रु.७०.०० कोटी इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे.तसेच 
संदर्भ क्र.४ नुसार रु.७०.०० कोटी निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यासाठी वित्तीय मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. 


०२. संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी यांनी अकादमीतील अतिरिक्त स्थापत्य कामे जी 
रु. ७०.०० कोटीच्या अंदाजपत्रकात नमूद नाहीत, अशी कामे करणे गरजेचे असल्याने अज्ञा स्थापत्य 
कामांसाठी रु.१२,५८,८५,०००/- इतका निधी “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत मंजूर करण्याचा व 
त्याबाबतच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.५ नुसार शासनाच्या 
मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२४ /प्र.क्र.०२/सां.का. 2 


०३. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत मा.मंत्री (सां.का.) यांच्या अध्यक्षतेखालील कोअर समितीने संदर्भ 
क्रमांक ७ नुसार अकादमीतील विद्युत कामांसाठी रु.१२,८२,२६,१६९/- व स्थापत्य कामांसाठी 
रु.१२,५८,८५,०००/- असा एकूण रु. २५.४१ कोटी निधी मंजूर केला आहे. तसेच मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग,मुंबई यांनी संदर्भ क्र. ६ नुसार अकादमीच्या स्थापत्य कामांसाठी 
रु.१२,५८,८५,०००/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास “सर्वसाधारण तांत्रिक सहमती” दिली 
आहे. त्यानुसार अकादमीच्या स्थापत्य कामांसाठी रु.१२,५८,८५,०००/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई येथील नुतनीकरणाच्या कामांतर्गत खालील तक्त्यात 
दर्शविण्यात आलेल्या एकूण १९ अतिरिक्त स्थापत्य कामांसाठी येणाऱ्या रु.१२,५८,८५,०००/- (रुपये बारा 
कोटी ASMA लाख पंच्याऐंशी हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या खर्चास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच यासाठी वितरीत होणारा निधी ठेव अंशदान म्हणून सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे : 


कामाचा तपशिल 


अ 
, मुंबई मधील नूतनीकरण,सुझोभीकरण, फर्निचर दुरुस्ती, 
अतिरिक्त कामे व इतर अनुषंगिक कामे 
ie 


संचालक कार्यालय अटीचेबर टॉयलेट ब्लॉक स्टाफ ऑपि ३७,७०,०००/- 
फर्निचर 


क्र 
अ 
२ 
ट्रिमिक्स कांक्रीट सराउंडिग ऑफ रवींद्र नाट्य मंदिर ५७,१६,०००/- 
ग्रॅनाईट फ्लोरिंग अँड वॉटरप्रूर्फिंग इन कोर्टयाड 
कॉन्फरन्स रुम फर्निचर ११,७२,०००/- 
इनविजीबल ग्रील अँन्ड रोलर SST फॉर विंडोज १५,२१,०००/- 
papas किचन अरेजमेंट इन उत्सव कॅन्टीन अँन्ड कॅफेटेरिया 
Sao चेअर अमाऊंट फॉर मिनी थिएटर 
ho ० 

ब 


ग्रेनाईट फ्लोरिंग अँन्ड मिसलेनियस वक फार स्टेअर केस लांबी ४४,१४,०००/- 


डिफरन्स इन रेट ऑफ युपीव्हीसी विडो इन्स्टेड ऑफ अल्युमिनियम 
विंडो 


पोर्टा केबिन फॉर सिक्युरिटी 


ण,सुशोभीकरण, फर्निचर दुरुस्ती, ही अतिरिक्‍त कामे 
अनुषंगिक कामे 


इटालियन मार्बल FST १८ MM थिक 
२ fates पॅनेलिंग विथ फ्लूटेड इंडोसेनिक पॅनेल 
aca a 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


| द्र नाट्य मंदिर पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी मधील) ६,६५,५६,४१०.१८/- 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२४ /प्र.क्र.०२/सां.का. 2 


ग्लास पार्टिठान १०,७४,०००/- 
SSR जी आर सी वर्क २,६०,९७,०००/- 


USI चेअर अमाऊंट फॉर ऑडिटोरियम 


2.4% PMC charges on work portion २३,८८,२५०/- 


Labour insurance १% on work portion 
[1111111111 सकर 
Contingencies charges 4% on total cost of project 
1111111111 एकूण 
oo 


ळा 
वना 
— 
4 
ल्या 


अटीव शर्ती : 


१. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

२. उपभोक्ता विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून अंदाजपत्रक व THA स्वाक्षांकित करण्यात यावी. 

३. प्रस्तुत कामे पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 

४. तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाहय बाबींच्या दराकरिता नियोजन विभागाच्या दिनांक 
११.०४.२०१७ च्या शासन परिपत्रकानुसार कार्यवाही करावी. 

५. प्रस्तावातील खरेदी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अबळंब करुन उदयोग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाच्या दि.०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना विचारात 
घेण्यात याव्यात. 

६. प्रत्यक्ष काम करते वेळी पर्यावरण विभागाच्या दि.१०.०१.२०१४ च्या शासन निर्णयात नमूद 
मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

७. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य नियोजन 
करुन सदर कामे पूर्ण करण्यात यावी. 

८. इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरीता उपलब्ध करुन दयावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सुचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी. 


०२. सदर बांधकामावरील खर्च “मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, १०२ कला व संस्कृती 
प्रचालन, १३ स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव (१३) (०१) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवांतर्गत कार्यक्रम (कार्यक्रम) 
(२२०५ ३७३३), ५०, इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखालील अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२४ /प्र.क्र.०२/सां.का. 2 


०३. सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रकानुसार तसेच वित्त विभाग, 
शासन निर्णय दि. १७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच अ.क्र.१०,परि.क्र.१३४ नुसार 
प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०११५१४१७२७४९२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
AND CULTURAL DEPARTMENT, 


2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a1 866 
20ec03666d244838270, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=BAF9D9317025580944685E047B9C52D64C5326 
84054F 19E1F02C374B78E1773F, cn=NANDA MARUTI RAUT 
Date: 2024.01.15 14:17:39 +05'30" 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3. मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,मुंबई 
९. महालेखापाल लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१०.सह सचिव (व्यय-१५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१३.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४.अवर सचिव (सां.का.४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.संचालक,पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी,मुंबई. 
१६.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई. 
१७.निवड नस्ती, सां.का.२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


